प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे यांच्या निवासस्थानाची 
(संगम बंगला )दुरुस्ती करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दुरुस्ती-०२१९/८७/प्र.क्र.२६/का-११. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ :- १.मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्र. बी (डब्ल्यू) ६०५८- २०१३(१०५),१३०/१७९२, 
दि. १५/०१/२०१९. 
२. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे पत्र क्र. ७861/७००९/२०१८, 
दि.१०/१०/२०१८ व क्र.३५४६/२०१९, दि.७/५/२०१९. 
३. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्र. बी (SEY ६०५८- २०१३(१०५),१२०९/१६२७८, 
दि. १४/०५/२०१९. 
प्रस्तावना : 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे यांच्या निवासस्थानाचे (संगम बंगला) ( बेसमेंट, 
तळमजला व पहिला मजला )बांधकाम सन १८७६ मध्ये करण्यात आळे आहे. सदरचे बांधकाम लोड 
बेअरींग प्रकारचे असून त्यावर ATG कौले आहेत. सदर बंगल्याचे स्ट्रक्चरल aisle सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने केले असून त्यामध्ये दुरस्ती करणे अत्यावश्‍यक असल्याचे त्या विभागाने सुचविले 
आहे. सदर दुरूस्ती करण्यासाठी येणाऱ्या रु.३९,५८,०४५/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक मा. उच्च 
न्यायालयाने संदर्भिय अनुक्रमांक १ येथील पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केले 
होते. तसेच याबाबतची कागदपत्रे व स्ट्रक्चरल ऑंडीटचा अहवाल प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, पुणे यांनी 
संदर्भिय अनुक्रमांक २ येथील पत्रान्वये सादर केला होता. त्यानुसार सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र Tes, पुणे यांच्या निवासस्थानाची (संगम बंगला) दुरुस्ती 
करण्यासाठी येणाऱ्या एकूण रु.४२,११,५३७/-(अक्षरी रूपये बेचाळीस लाख अकरा हजार पाचशे 
सदोतीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास/खर्चास पुढिलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. बाब प्रस्तावित केलेली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 
अंदाजित रक्‍कम रुपये | परिगणित केलेली रक्‍कम रुपये 


१) | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ३९,५८,०४५ ४२,११,५३७ 
पुणे यांच्या निवासस्थानाची (संगम 
बंगला) दुरुस्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-०२१९/८७/प्र.क्र.२६/का-११ 


२. यावरील खर्च मागणी जे-१,२०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीशा,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ( २०१४०१७२ ), (दत्तमत) (अनिवार्य),२७- लहान 
बांधकामे या उद्दिष्टातून पुरवणी मागणीद्वारे/पुनर्विनियोजनाद्वारे /सुधारीत अंदाजामध्ये वाढीव मागणीद्वारे 
भागविण्यात यावा. तसेच, आवश्‍यकतेनुसार याबाबत त्या त्या वेळी आर्थिक तरतूद करून भागवावा. 

३. सदर प्रकरणी प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर विहीत नियमानुसार 
अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच याबाबतचा खर्च तांत्रिकदृष्टया वाजवी राहील याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौ.सं.क्र.9६/१९/ 
इमा-२, दि.१४/०२/२०१९ अन्वये आणि वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.४२५/१९ व्यय-५ दि.२९/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२७१५००५०५११२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And 


Judiciary Department, postalCode=400032, 


Santosh Sampatti stim: 


2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef 


30f215ceda096e4e407797, 


. 
N a Va | | e serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d1f80057927 1f4816460 
b1802c2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti 


Navagire 
Date: 2019.08.27 15:06:48 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रबंधक(निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय(अ.श), मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४. 
७. निवडनस्ती/ कार्या-११. 


Cc 40 A -0 


KKKKKKKKKKKKEKKKKKKERKEKE 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


